अधिव्याख्याता, धातुशास्त्र, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ पदावर 
नामनिर्देशनाने नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ससेनि-३२१७/प्र.क्र.६७/१७/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १८ फेब्रुवारी, २०१९. 


पहा : उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.०२ नोव्हेंबर, २०१८. 


शुध्दीपत्रक : 

उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयामधील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.०१ चे शिर्षक “TH.” ऐवजी 
अ.क्र.” असे वाचावे. 
०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०२२०११५५२२३९०८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 


. DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And 
U h | i a a Technical Education Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406eea05963bc 


Shetty 10. के ती 
(सुधीर जया ]ोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित उमेदवार (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
प्रत: 


१) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे), 

२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, 

3) मा. मंत्री उच्च व तंत्रशिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४) मा. राज्यमंत्री उच्च व तंत्रशिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५) सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

६) सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर, (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
७) प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

qo) निवड नस्ती (तांशि-७. 


